A 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
गट-अ (तांत्रिक) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.६२/पदुम-१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग शासन आदेशा क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.६२/पदुम-१२, 
दिनांक १७ जून, २०२२. 


शासन आदेठा :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागातील, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) यांना 
सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, गट-अ ( तांत्रिक ) या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००) 
(६ व्या वेतन आयोगानुसार ), एस-२०, ५६१००-१७७५०० (७ व्या वेतन आयोगानुसार ) या वेतनश्रेणीत 
रिक्‍त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून शासन 
आदेशा दिनांक १७.०६.२०२२ अन्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. 
२. शासनाच्या वाचा येथील दिनांक १७/६/२०२२ च्या आदेशातील श्री.सं.वा.पाटील, 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई हहर, गट-ब (तांत्रिक) यांच्या पदस्थापनेमध्ये खालीलप्रमाणे 
अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण | वाटप झालेला | पदोन्नतीने अभिप्राय 
करीत महसूली | नियुक्तीचे पद 
असलेले पद | विभागीय 
संवर्ग 
१. श्री.सं. वा. पाटील | मत्स्यव्यवसाय | कोकण-२ | सहाय्यक रिक्‍त पदी 
विकास आयुक्‍त 
अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय, 
सहाय्यक रायगड- 
आयुक्‍त अलिबाग. 
मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, 
मुंबई हहर 


३. 


जून, २०२२ मधील सर्व अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील. 


कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्रमांक मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.६२/पदुम-१२, दिनांक १७ 


शासन आदेशा क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.६२/पदुम-१२ 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२१०१९१७१०५३१२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


italy signed by Shrinivas Jagannath Shastri 
I tith 


S h ri n iva ५ id 3131 b3edf9920fda8c1 dOfSf1 35a08db96d9d51 


6052454832375d63a28 1822, 0०५०५८०१९4 


Jagannath Shastri "याणा चाीचीची 
12.1 


0.19 17:17:39 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
३. मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई. 
९. सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, रायगड-अलिबाग. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११.जिल्हा व कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग. 
१२.संबंधित अधिकारी (आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत ) 
१३. निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


